पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर 
विद्यापीठ, सोलापूर येथे महात्मा बसवेश्वर 
अध्यासन केंद्रास निधी वितरीत करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अध्यास-२०१९/प्र.क्र.९७/विशि-२ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ फेब्रुवारी, २०२३. 
संदर्भ - विभागाचा समक्रमांकाचा दि.१८.०९.२०१९ रोजीचा शासन निर्णय. 


प्रस्तावना :- महात्मा बसवेश्वर यांचा जन्म ११०५ मध्ये बागेवाडी (जि.विजापूर) कर्नाटक येथे वैशाखातील अक्षय्य 
तृतीयेला झाला असून समाजातील गरिबी, विषमता दूर करून आर्थिक समृध्दता निर्माण करण्यासाठी त्यांनी 
समाजाला “कायकवे कैलास” आणि “दासोह” se दोन संकल्पना दिल्या. त्यांच्या अतुलनीय कार्याला 
उजाळा देण्याच्या उद्देशाने शासनाने त्यांच्या नावाने अध्यासन उभारण्यास मान्यता देऊन त्यांच्या कार्यावर व 
विचारांवर संशोधन होण्याच्या दृष्टीने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर येथे 
महात्मा बसवेश्वर अध्यासन केंद्र स्थापन करण्यास संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात आली आहे. 


या अध्यासन केंद्राकरीता निधी उपलब्ध करुन देण्याकरीता पुरवणी मागणीद्वारे निधी अर्थसंकल्पित 
करण्यात आला होता. अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी या अध्यासन केंद्राकरीता वितरीत करण्यास वित्त 
विभागाने सहमती दर्शविली आहे. TATUM महात्मा बसवेश्वर अध्यासन केंद्रास निधी उपलब्ध करुन देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर येथील महात्मा बसवेश्वर 
अध्यासन केंद्रास सोलापूर विद्यापीठाचा विकास(२२०२ ३५२१) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ च्या 
अर्थसंकल्पित निधीतुन रु.३,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी फक्त) इतका निधी खालील अटींच्या 
अधिन राहून वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१. सदर केंद्राकरिता कोणतेही नविन पद तयार करता येणार नाही या केंद्राकरिता लागणारे मनुष्यबळ 
विद्यापीठाच्या आकृतीबंधातून उपलब्ध करुन द्यावयाचे आहे. 

२. शासनाकडून उपलब्ध होणारे अनुदान राष्ट्रीयकृत बँकेच्या नियतठेवीत गुंतवण्यात येईल आणि या 
रक्कमेतून प्राप्त होणारी व्याजाची रक्‍कम अध्यासनाच्या कामकाजासाठी उपयोगात आणली 
जाईल. 

३. विद्यापीठास कोणताही अधिकचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही. विद्यापीठास लागणारा 
अधिकचा निधी विद्यापीठाने स्वनिधीतुन उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. 

४. अध्यासनाचा महसूल नियत ठेवींवर मिळालेल्या व्याजातून उभारला जाईल. अध्यासनासाठी 
चालविण्यात येणा-या पाठयक्रमांतील शुल्क आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम व सल्ला/समुपदेशान प्रकल्प 
चालविण्यातून निर्माण झालेले उत्पन्न यांमधून निर्माण केलेल्या महसुलाद्वारे यात भर घालण्यात 
येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः अध्यास-२०१९/प्र.क्र.९७/विशि-२ 

५. अध्यासनासाठी झालेल्या खर्चाची माहिती वेळोवेळी संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्यामार्फत 
शासनास सादर करण्याची जबाबदारी विद्यापीठाची राहील. 

६. सदर निधी विद्यापीठास वितरीत करण्यासाठी संचालक, उच्च शिक्षण यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात 
येत आहे. 

७. दर २ वर्षानी अध्यासन केंद्राचे परिक्षण करण्यात येईल व यासंदर्भातील अहवाल संचालक, उच्च 
शिक्षण पुणे यांचेमार्फत शासनास सादर करण्यात येईल. सदर अहवालात अध्यासनाची गुणवत्ता, 
संशोधनात्मक केलेली कामगिरी, विद्यार्थी संख्या, आयोजित केले जाणारे उदबोधन वर्ग आणि 
प्रशिक्षण वर्ग याबाबत अध्यासन केंद्रांची नकारात्मक प्रगती असल्यास सदरचे अध्यासन केंद्र बंद 
करण्यात येईल व अध्यासन केंद्राकडे असलेला निधी शासनाकडे वर्ग करणे संबंधित विद्यापीठास 
बंधनकारक असेल. 


२. सदर खर्च "मागणी क्रमांक - डब्ल्यु-२, प्रधानशिर्ष- २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण, ०३- विद्यापीठीय व 
उच्च शिक्षण, १०२- विद्यापीठांना सहाय्य, - (००) (१७) सोलापूर येथील नवीन विद्यापीठाचा विकास (अनिवार्य) 
(२२०२ ३५२१), ३१ सहाय्यक अनुदाने" सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या निधीतून 
भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम २०२२, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं- 
२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ अन्वये विभागास अधिकार प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित 
करण्यात येत आहे. या शासन निर्णयातील परिशिष्ट मधील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. 


8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०२०९१२३५०१२४०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


AJIT MADHUKARRAO 
BAWISKAR 


(अ. म. बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे उपसचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
३. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

४. कुलगुरु, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 

५. कुलसचिव, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 

६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे/ सोलापूर 


शासन निर्णय क्रमांकः अध्यास-२०१९/प्र.क्र.९७/विशि-२ 


g. 
१०, 
११, 
१२. 
93. 
१४. 
१६५. 
१६. 
१७. 
१८ 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ सोलापूर. 

मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
नियोजन विभाग, (का-१४७१) मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग,(व्यय-५) ( अर्थसंकल्प-३/८) मंत्रालय, मुंबई. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (साशि-१/ विशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती (विशि -२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


